उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील प्रशासन 
अधिकारी (गट-अ) या पदाच्या सन २०१९ मधील 
बदल्यांबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८०/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जून, २०१९ 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम v(y) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस 
अनुसरुन उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील प्रशासन अधिकारी यांची खालील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदली करण्यात येत आहे. 


अ. प्रशासन सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण अभिप्राय 
क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव कार्यालय 
१ | श्री. हरिविजय विभागीय सहसंचालक | विभागीय सहसंचालक | विनंती 
शिंदें कार्यालय, उच्च शिक्षण, | कार्यालय, उच्च शिक्षण, 
मुंबई पुणे 


२. विनंती बदली झालेले प्रशासन अधिकारी यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास 
भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने सदर बदली करण्यात येत आहे. 
३. शासनपत्र दिनांक २८.९.२०१६ अन्वये श्री. हरिविजय शिंदे यांच्या सेवा दिनांक २२.६.२०१६ 
(म.पू) पासून उसनवारी तत्वावर स्वीय सहाय्यक या पदावर मा. मंत्री (उ. व तं.शि.) यांच्या 
आस्थापनेवर घेण्यात आल्या आहेत. श्री. हरिविजय शिंदे यांचा उक्त उसनवारी तत्वावरील 
नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ बदलीच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०१९०६१४११३०४३९७०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


७ ७ Digitally signed by Manisha Pravin Kini 
M a Nn | 5 h a P ra V | Nn Technic n peer pi ai sd 
bs bs 2. 5A 7 108cbdac08c7e940866a8fc97bfe7f86 1 bf1 92ce9d 
Ki all d6b4d0924623149a51f9ed 
Date: 2019.06.14 11:18:49 +05'30' 
(म.प्र.किणी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः बदळी-२०१९/प्र.क्र. ८०/मशि-१ 


२. विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई/पुणे 
३. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई 
४. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. निवड नस्ती. 
प्रत :- १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ २ पैकी २ 


